शासन Beal क्रमांकः क्र.कअप १२२१/प्र.क्र.२२/१४ब 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० ऑगस्ट, २०२१ 


आदेशा 


सन 2020-2029 या निवडसूची वर्षात मंत्रालयीन विभागातील खाळील सहायक कक्ष अधिकारी 


[गट-ब (अराजपत्रित) वेतनश्रेणी 5-१४ : रु. ३८६००-१२२८००] यांना कक्ष अधिकारी [गट-ब (राजपत्रित) 
वेतनश्रेणी 85-१७ : रु. ४७६००-१५११००) पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटीच्या अधीनतेने निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे तसेच सदर सहायक कक्ष अधिकारी यांची पदोन्नतीअंती 
पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-७ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे :- 


अ. | श्री/ नाव व्यक्तीचा | आयोगाने सध्याचा विभाग | पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती प्रवर्ग | स.क.अ. 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
za २ ३ ह. | 4 & a _ 
१) श्री | भ.गो.लब्दे खुला खुला | विधिव न्याय विभाग वित्त विभाग 
२) श्री । बा.पि.भवर अजा खुला मृद व जलसंधारण मृद व जलसंधारण 
विभाग विभाग 
३) श्री | उ.ह.वाघमारे अजा खुला गृहनिर्माण व विशेष गृहनिर्माण व विशेष 
सहाय्य विभाग सहाय्य विभाग 
छो श्री | श्री.धों.गवई अजा खुला उद्योग, ऊर्जा व उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग कामगार विभाग 
4) श्री ।प्र.के.जेठवा खुला खुला ग्रामविकास विभाग प्रपत्र बढती मा.मंत्री 
(प्रतिनि मा.मंत्री साबांवि) | साबांवि यांचे कार्यालय 
६) | श्रीमती | स्वा.शै.साळवी खुला खुला जलसंपदा विभाग वित्त विभाग 
७) | श्रीमती । प्रि.नि.बापर्डेकर विमाप्र खुला सहकार,पणन व विधि व न्याय विभाग 
वस्त्रोद्योग विभाग 
८) | श्रीमती | यो.श्री.मालप खुला खुला गृह विभाग विधि व न्याय विभाग 
९) श्री | Gata अजा अजा गृह विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
qo) | श्री । यो.सु.गुणीजन खुला खुला | महसूल व वन विभाग | कृषि व पदुम विभाग 
११) | श्री ।मा.ल.ल्हायकर खुला खुला | सार्वजनिक बांधकाम मराठी भाषा विभाग 
विभाग 
१२) | श्री | सं.मा.जगताप खुला खुला । महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः कअप १२२१/प्र.क्र.२२/१४-ब, दि. 30 ऑगस्ट, 2029 


अ. | श्री/ नाव व्यक्तीचा | आयोगाने| सध्याचा विभाग | पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती प्रवर्ग | स.क.अ. 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
१३) | श्री | अ.म.साखरे खुला खुला सामान्य प्रशासन । सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
१४) | श्री ।ध.ल.भागवत खुला खुला | शालेय शिक्षण वक्रिडा | नगर विकास विभाग 
विभाग 
qu) | श्री ।र.आडडेरे खुला खुला | शालेय शिक्षण व क्रिडा | शालेय शिक्षण व क्रिडा 
विभाग विभाग 
१६) | श्री | वि.स.मोरे खुला खुला आदिवासी विकास अन्न नागरी पुरवठा व 
विभाग ग्राहक संरक्षण विभाग 
१७) | श्री | दे.ओं.चव्हाण विजा (अ।) | खुला गृह विभाग गृह विभाग 
१८) | श्रीमती | रे.रा.टाळके खुला खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
१९) । श्री | अ.पां.शिंदे खुला खुला | सार्वजनिक बांधकाम जलसंपदा विभाग 
विभाग 
२०) । श्री | पो.भा.जगदाळे खुला खुला | शालेय शिक्षण व क्रिडा | पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग विभाग 
२१) | श्री | स.श्री.खांडेकर खुला खुला आदिवासी विकास आदिवासी विकास 
विभाग विभाग 
२२) | श्री | मा.उ.पाटील खुला खुला | कृषि व पदुम विभाग कृषि व पदुम विभाग 
२३) | श्रीमती | स्मि.बा.देसाइ खुला खुला | शालेय शिक्षण व क्रिडा | शालेय शिक्षण व क्रिडा 
विभाग विभाग 
२४) श्री । वि.नं.चौधरी इमाव इमाव ग्रामविकास विभाग ग्रामविकास विभाग 
२५) | श्री | घ.ना.पाऊसकर इमाव इमाव | सार्वजनिक बांधकाम | सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
२६) | श्री | क.प्र.पवार इमाव इमाव | सार्वजनिक बांधकाम | इतर मागास बहुजन 
विभाग कल्याण विभाग 
प्रतिनि (रामाआ, नाशिक) 
२७) | श्री | अ.ज.गावडे भज (क) | भज(क) | महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
२८) | श्री | वि.म.लोहार भज (ब) | As) | शालेय शिक्षण व क्रिडा | शालेय शिक्षण व क्रिडा 
विभाग विभाग 
२९) | श्री । ल.दा.जाधव इमाव इमाव | नगर विकास विभाग | नगर विकास विभाग 
30) श्री | शा.तु.चव्हाण विजा (अ) | विजा(ओ) उद्योग, ऊर्जा व उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग कामगार विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः PAF १२२१/प्र.क्र.२२/१४-ब, दि. 30 ऑगस्ट, 2029 


अ. | श्री/ नाव व्यक्तीचा | आयोगाने सध्याचा विभाग । पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती प्रवर्ग | स.क.अ. 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
३१) श्री | सं.शा.पानझाडे अजा अजा ग्रामविकास विभाग ग्रामविकास विभाग 
३२) श्री । मो.क.बागवान इमाव इमाव नगर विकास विभाग नगर विकास विभाग 
३३) श्री ।रा.अ.गांगुर्ड इमाव इमाव सामान्य प्रशासन प्रपत्र बढती मा. मंत्री, 
विभाग महसूल यांचे कार्यालय 
प्रतिनि (मा. मंत्री, महसुल) 
३४) | श्रीमती | वै.ल.वाघमारे खुला खुला सार्वजनिक आरोग्य मराठी भाषा विभाग 
विभाग 
३५) श्री | अ.शा.गावडे भज (क) | भज(क) | महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
३६) श्री । धि.बा.रामटेके अजा अजा सार्वजनिक आरोग्य वैद्यकीय शिक्षण व 
विभाग औषधी द्रव्ये विभाग 
३७) | श्रीमती | व.ग.पवार खुला खुला जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 
३८) | श्री । प्र.वि.शिशुपाल अजा अजा उच्च व तंत्र शिक्षण सामाजिक न्याय व 
विभाग विशेष सहाय्य विभाग 
३९) श्री | भ.द.निकुंभ विजा (अ) | विजा(ओ) वैद्यकीय शिक्षण व नियोजन विभाग 
औषधी द्रव्ये विभाग 
go) | श्रीमती | सु.म.भावसार खुला खुला सहकार,पणन व सहकार,पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग वस्त्रोद्योग विभाग 
89) | श्रीमती | शि.कि.यादव खुला खुला गृह विभाग वित्त विभाग 
४२) | श्रीमती | मा.अं.जगताप खुला खुला सामान्य प्रशासन । सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
४३) | श्रीमती  अं.हौ.पाटील खुला खुला | अन्न नागरी पुरवठाव | अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग । ग्राहक संरक्षण विभाग 
४४) | श्रीमती | सु.रा.सापते खुला खुला पाणी पुरवठा व पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
स्वच्छता विभाग विभाग 
४५) | श्रीमती | रा.दि.देवकते भज (क) | भज(क) पाणी पुरवठा व पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
स्वच्छता विभाग विभाग 
४६) | श्रीमती | प्रि.वि.चामळे इमाव इमाव सामाजिक न्यायव । पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विशेष सहाय्य विभाग विभाग 
४७) | श्रीमती | कि.अ.निकम इमाव इमाव जलसंपदा विभाग वित्त विभाग 
४८) | श्रीमती | सु.स.शिंदे इमाव इमाव =| सार्वजनिक बांधकाम | सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः कअप १२२१/प्र.क्र.२२/१४-ब, दि. 30 ऑगस्ट, 2029 


अ. | av नाव व्यक्तीचा | आयोगाने सध्याचा विभाग । पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती प्रवर्ग | स.क.अ. 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
४९) श्री | अ.रा.चौरे अज अज वैद्यकीय शिक्षण व वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभाग औषधी द्रव्ये विभाग 
yo) | श्रीमती | स्ने.अ.अडसूळ इमाव इमाव ग्रामविकास विभाग ग्रामविकास विभाग 
५१) | श्रीमती | मा.रा.सोनावने अजा अजा सामान्य प्रशासन प्रपत्र बढती राज्य 
विभाग माहिती आयोग, पुणे 
(प्रतिनि रा.मा.आ. पुणे) कार्यालय 
५२) | श्री | अं.र.कदम अज अज उद्योग, ऊर्जा व उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग कामगार विभाग 
५३) | श्रीमती | वि.धुं.संगशोट्टी अजा अजा सहकार,पणन व सहकार,पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग Tere विभाग 
५४) | श्रीमती । प्र.शया.मेश्राम अजा अजा जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 
५५) | श्रीमती | स्व.नि.चव्हाण अजा अजा वित्त विभाग वित्त विभाग 
(अस्थिव्यंग) 
५६) श्री | म.सि.साबळे इमाव खुला गृह विभाग ग्रामविकास विभाग 
५७) | श्रीमती । रं.प्र.गवारी अज अज कृषि व पदुम विभाग कृषि व पदुम विभाग 
५८) | श्रीमती | मि.क.चौधरी अज अज गृह विभाग कृषि व पदुम विभाग 
५९) | श्रीमती | चं.दे.गावीत अज अज कृषि व पदुम विभाग कृषि व पदुम विभाग 
go) | श्री | अपपं.इप्पर भज(ड) | खुला ग्रामविकास विभाग ग्रामविकास विभाग 
६१) श्री | प्र.ना.ढवळे अजा अजा उच्च व तंत्र शिक्षण उच्च व तंत्र शिक्षण 
विभाग विभाग 
६२) श्री । सु.भि.गवळी अजा अजा मृद व जलसंधारण वित्त विभाग 
विभाग 
६३) | श्री ।प्र.गो.साठे इमाव खुला आदिवासी विकास आदिवासी विकास 
विभाग विभाग 
&8) श्री | ग.द.आलेवाड इमाव खुला नगर विकास विभाग नगर विकास विभाग 
६५) | श्री ।वै.र.डुंबरे खुला खुला | शालेय शिक्षण व क्रिडा | शालेय शिक्षण व क्रिडा 
विभाग विभाग 
६६) | श्री | stated खुला खुला | महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
६७) श्री | सा.व्यं.गानलवाड अज अज वैद्यकीय शिक्षण व वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभाग औषधी द्रव्ये विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः PAF १२२१/प्र.क्र.२२/१४-ब, दि. 30 ऑगस्ट, 2029 


अ. | श्री/ नाव व्यक्तीचा | आयोगाने सध्याचा विभाग । पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती प्रवर्ग | स.क.अ. 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
६८) | श्रीमती | aaa अजा अजा गृह विभाग गृह विभाग 
६९) | श्री । प्र.सा.शिवतरे खुला खुला उद्योग, ऊर्जा व कौशल्य विकास व 
कामगार विभाग उद्योजकता विभाग 
७०) | श्री ।स.गो.मोहिते खुला खुला | महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
७१) श्री | वि.ज्ञा.लळाड भज (ड) खुला सार्वजनिक आरोग्य नियोजन विभाग 
विभाग 
७२) | श्री | जु.ब.सय्यद खुला खुला | सार्वजनिक बांधकाम | अल्पसंख्यांक विकास 
विभाग विभाग 
७३) | श्री | प.बा.बंडगर भज(क) । खुला आदिवासी विकास आदिवासी विकास 
विभाग विभाग 
७४) | श्री ।ना.रा.जाधव खुला खुला गृह विभाग गृह विभाग 
७५) | श्री । प्र.प्रसपकळ खुला खुला | महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
७६) | श्री । अ.ग.बराते इमाव इमाव सामान्य प्रशासन प्रपत्र बढती 
विभाग मा.राज्यमंत्री, आरोग्य 
(प्रतिनि मा.राज्यमंत्री, यांचे कार्यालय 
आरोग्य) 
७७) | श्री ।द.तु.लवटे भज (क) | भज(क) | सार्वजनिक बांधकाम नियोजन विभाग 
विभाग 
७८) | श्री ।शा.ह.खारोडे इमाव इमाव कृषि व पदुम विभाग मृद व जलसंधारण 
(अस्थिव्यंग) विभाग 
७९) | श्रीमती | व.बा.सावंत खुला खुला उद्योग, ऊर्जा व उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग कामगार विभाग 
८०) | श्रीमती | पू.आ.निकत खुला खुला सामान्य प्रशासन । सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
८१ | श्री | ग.सु.गायकवाड अजा अजा गृह विभाग गृह विभाग 
८२) | श्री ।गो.बा.साबने अजा अजा नगर विकास विभाग आदिवासी विकास 
विभाग 
८३) श्री । सं.ना.कांबळे अजा अजा महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
८४) | श्री | सं.बा.बाबर अजा अजा सार्वजनिक आरोग्य सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग विभाग 
८५) | श्रीमती | शौ.कि.जंगम इमाव इमाव जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः कअप १२२१/प्र.क्र.२२/१४-ब, दि. 30 ऑगस्ट, 2029 


अ. | श्री/ नाव व्यक्तीचा | आयोगाने| सध्याचा विभाग | पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती प्रवर्ग | स.क.अ. 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
८६) | श्रीमती | मि.दे.कऱ्हाडे अजा अजा गृह विभाग गृह विभाग 
८७) | श्रीमती | नि.म.कांबळे अजा अजा गृह विभाग गृह विभाग 
८८) । श्री ।प्र.वि.इंगोले खुला खुला गृह विभाग सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग 
८९) | श्रीमती | श्रे.श.राऊत खुला खुला जलसंपदा विभाग नियोजन विभाग 
९०) | श्री | सं.श्री.कांबळी विमाप्र खुला नियोजन विभाग नियोजन विभाग 
९१) | श्री | अ.बा.हजारे इमाव खुला | महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
९२) | श्रीमती | आ.वि.कदम खुला खुला सामान्य प्रशासन । सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
९३) | श्रीमती | हे.अ.]ोट्ये खुला खुला सहकार,पणन व विधि व न्याय विभाग 
caret विभाग 
९४) | श्रीमती | वि.कै.पाटील खुला खुला जलसंपदा विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 
९५) | श्री | रा.रा.देसाई खुला खुला गृहनिर्माण व विशेष गृहनिर्माण व विशेष 
सहाय्य विभाग सहाय्य विभाग 
९६) । श्री | वि.श.जाखलेकर खुला खुला | शालेय शिक्षण व क्रिडा | महसूल व वन विभाग 
विभाग 
९७) | श्री । वि.र.जाधव अजा खुला सामान्य प्रशासन । सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
९८) | श्रीमती | प.भ.पालांडे खुला खुला सामान्य प्रशासन । सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
९९) | श्रीमती | र.र.जाधव खुला खुला जलसंपदा विभाग वित्त विभाग 
१००) | श्रीमती । स्मि.सं.जोशी खुला खुला सामान्य प्रशासन । सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
१०१)| श्री | सं.दा.कदम खुला gor | अन्न नागरी पुरवठाव | अन्न नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग | ग्राहक संरक्षण विभाग 
१०२) | श्रीमती | स्वा.अ.पाटील खुला खुला | सार्वजनिक बांधकाम | सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
१०३) | श्रीमती | स.सं.पावसकर खुला खुला सहकार,पणन व सहकार,पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग वस््रोद्योग विभाग 
१०४) श्री ।स.अ.जोज्ली खुला खुला सामान्य प्रशासन । सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः PAF १२२१/प्र.क्र.२२/१४-ब, दि. 30 ऑगस्ट, 2029 


अ. | श्री/ नाव व्यक्तीचा | आयोगाने सध्याचा विभाग | पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती प्रवर्ग | स.क.अ 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
१०५)| श्री ।न.सु.इंगळे इमाव खुला | महसूल व वन विभाग वित्त विभाग 
१०६) | श्रीमती । ल.प्र.सावंत खुला खुला आदिवासी विकास आदिवासी विकास 
विभाग विभाग 
१०७) | श्रीमती । शि.वि.पटवर्धन खुला खुला | महसूल व वन विभाग | महसूल व वन विभाग 
१०८) | श्रीमती | वै.चे.सावंत खुला खुला | सार्वजनिक बांधकाम | सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
१०९) | श्रीमती | मं.सं.नाखवा विमाप्र खुला सामान्य प्रशासन सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
११०) | श्रीमती । श.शि.सावंत खुला खुला | महसूल व वन विभाग नियोजन विभाग 
१११) | श्रीमती | सु.सं.बांदिवडेकर खुला खुला जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 
११२) | श्रीमती | तृ.मो.व्यवहारे इमाव खुला | विधिव न्याय विभाग | विधि व न्याय विभाग 
११३) श्री ।प्र.बा.पंडीत खुला खुला नगर विकास विभाग प्रपत्र बढती, अध्यक्ष, 
(प्रतिनि संसद भवन, नवी । अंदाज समिती यांचे 
दिल्ली) कार्यालय, संसद भवन, 
नवी दिल्ली 
११४)| श्री ।र.गु.बसर्गी इमाव इमाव | सार्वजनिक बांधकाम | सार्वजनिक बांधकाम 
(अडांत: कर्णबधीर) विभाग विभाग 
११५) | श्री । वि.वि.बसवंत अज अज सामाजिक न्याय व सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग | विशेष सहाय्य विभाग 
११६) | श्रीमती । अ.प्र.थोरवे खुला खुला ग्रामविकास विभाग ग्रामविकास विभाग 
११७) | श्री | अ.र.ढाणे खुला खुला गृह विभाग गृह विभाग 
११८)| श्री ।रा.द.शिर्के खुला खुला गृह विभाग गृह विभाग 
११९) श्री । यो.शि.ठाकरे इमाव इमाव मृद व जलसंधारण मृद व जलसंधारण 
विभाग विभाग 
१२०) | श्रीमती | अ.झुं.खांडेकर खुला खुला सामान्य प्रशासन प्रपत्र बढती राज्य 
विभाग माहिती आयोग कोंकण 
(प्रतिनि रामाआ कोंकण । खंडपिठ यांचे कार्यालय 
खंडपिठ) 
१२१)| श्री ।मि.मो.साळुंखे खुला खुला कौशल्य विकास व कौशल्य विकास व 
उद्योजकता विभाग उद्योजकता विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः कअप १२२१/प्र.क्र.२२/१४-ब, दि. 30 ऑगस्ट, 2029 


अ. । श्री/ नाव व्यक्तीचा | आयोगाने सध्याचा विभाग । पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती wat | स.क.अ. 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
१२२) | श्री | नि.ज.पाटील खुला खुला | महिला व बाल विकास | महिला व बाल विकास 
विभाग विभाग 
१२३) | श्रीमती | भू.कृ.गांवकर खुला खुला सामान्य प्रशासन जलसंपदा विभाग 
विभाग 
१२४) श्री | अ.प्र.कुडव इमाव खुला सार्वजनिक बांधकाम | सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
924)| श्री । शो.स.मगर खुला खुला |। पर्यटनव सांस्कृतिक | पर्यटन व सांस्कृतिक 
कार्य विभाग कार्य विभाग 
१२६) श्री | रा.वि.राजमाने खुला खुला उद्योग, ऊर्जा व उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग कामगार विभाग 
१२७ | श्री । सो.द.शेलार विजा (अ।) | खुला सार्वजनिक बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग विभाग 
१२८) श्री । मं.शं.जाधव विजा (अ) | खुला गृह विभाग गृह विभाग 
१२९)| श्री | सं.वि.पाटील खुला खुला उद्योग, ऊर्जा व उद्योग, ऊर्जा व 
(अस्थिव्यंग) कामगार विभाग कामगार विभाग 
१३०)| श्री | सु.पु.पांगारकर खुला खुला सहकार,पणन व सहकार,पणन व 
क्षीणदृष्टी) वस्त्रोद्योग विभाग वस्त्रोद्योग विभाग 
939)| श्री । दा.ना.कोकडे खुला खुला सामाजिक न्याय व सामाजिक न्याय व 
क्षीणदृष्टी) विशेष सहाय्य विभाग | fears सहाय्य विभाग 


२. अ.क्र.५५, ७८, ११४, १२९, १३०, १३१ येथील अधिकाऱ्यांना दिव्यांग प्रवर्गासाठी आरक्षित पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम-४०, परिशिष्ट -२, अट क्र.१८ नुसार 
प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेल्या श्री.प्र.के.जेठवा (अ.क्र.५), श्री.रा.अ.गांगुर्ड (अ.क्र.३३), श्रीमती 
मा.रा.सोनावने,(अ.क्र.५१), श्री.अ.ग.बराते (अ.क्र.७६), श्री.प्र.बा.पंडीत (अ.क्र.११३), व श्रीमती 
अ.झुं.खांडेकर (अ.क्र.१२०, सहायक कक्ष अधिकारी यांना तात्पुरत्या स्वरुपात ते कार्यरत असलेल्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या कार्यालयात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. उपरोक्‍त तरतुदीनूसार प्रपत्र बढतीचा 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन आदेश क्रमांकः PAF १२२१/प्र.क्र.२२/१४-ब, दि. 30 ऑगस्ट, 2029 


कालावधी या आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांनी समाप्त होईल. त्यानंतर त्यांनी मंत्रालयीन विभागात 
कक्ष अधिकारी पदावर रुजू व्हावे. 


४. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून तसेच पुढील 
अटीच्या अधीन राहून संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांना कक्ष अधिकारी संवर्गात रिक्‍त पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 


१) 
२) 


सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नती राहील. 

सदर पदोन्नत्या, सहायक कक्ष अधिकारी या संवर्गाच्या ज्येष्ठता यादीबाबत कोणतेही 
न्यायालयीन प्रकरण सद्य:स्थितीत प्रलंबित नाही, तसेच या संवर्गाच्या ज्येष्ठता यादीस 
आव्हानित देखील करण्यात आलेले नाही ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन केवळ तात्पुरत्या/ 
तदर्थ स्वरुपात देण्यात येत आहेत. 

सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
पदोन्नत अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


सदर कक्ष अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीचे आदेशा हे मा.सर्वोच्च न्यायालयातील 
प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२५१८१/२०१८ च्या अधीन राहतील. 


सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या या राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अधीन तसेच मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्रमांक ८६२/२०१६ च्या अधीन राहतील. 
सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर 
पदोन्नतीबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका KET ६८१९/२०२१ व इतर 
याचिकांवर मा. उच्च न्यायालयाने दि.२९.०६.२०२१, दि.०८.०७.२०२१ व दि.२२.०७.२०२१ 
रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहेत. 

सदर पदोन्नत्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या असून त्या केवळ पदोन्नत कोटयात उपलब्ध होणाऱ्या 
पदांनुसार नियमित करण्यात येतील. 

संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांना कक्ष अधिकारी पदावर दिलेली तात्पुरती पदोन्नती ही 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांनी कक्ष अधिकारी पदावरील तात्पुरती पदोन्नती 
नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. एसआरव्ही- 
२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दिनांक १२.०९.२०१६ व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, 
क्र.एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन-१२, दिनांक ०१.०८.२०१९ मधील तरतूदीनुसार 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन आदेश क्रमांकः कअप १२२१/प्र.क्र.२२/१४-ब, दि. 30 ऑगस्ट, 2029 


संबंधित अधिकाऱ्याचे नांव सन २०२०-२१ च्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल आणि, 
पुढील दोन वर्षी (सन २०२१-२२ व २०२२-२३) होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार 
न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत (सन २०२३-२४) कक्ष अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या 
पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 
qo) सदर अधिकाऱ्यांची कक्ष अधिकारी पदावरील तात्पुरती पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द 
प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा 
प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित विभागाने 
खातरजमा करुन संबंधित अधिका-याविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु वा प्रस्तावित 
असल्यास या विभागास अवगत करावे. 
११) पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांमध्ये कक्ष अधिकारी पदावर 
रुजू होणे आवश्यक आहे. 
२) संबंधित विभागांनी कार्यमुक्‍ततेच्या तसेच रुजू करुन घेतल्याच्या आदेशाच्या प्रती कार्यासन 
१४-ब ला पाठवाव्यात. 


४. महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणातील तरतूदीनुसार पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण घेणे संबंधित पदोन्नत 
अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक राहील अन्यथा संबंधित कक्ष अधिकाऱ्यास सहायक कक्ष अधिकारी पदावर 
पदावनत करण्यात येईल. 

सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०११८१५५६२५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


0=8a5b97 3b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1 


G | 
d41ada8a72725a47b4f0, 

B h | mM fa (0 G u fav INumber=54b1 1b 1 ccbdc577d71dce3b313c3fefSdc2ad659 
3607 3b682d6b6fccb8aecf, cn=Gaj 10 


Date: 2021.09.01 18:16:19 +05'30' 


(31. fF. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग. (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
२) सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन आदेशा क्रमांकः PAF १२२१/प्र.क्र.२२/१४-ब, दि. 30 ऑगस्ट, 2029 


सह सचिव, कार्यासन-२१, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०००३२ 
उपसचिव, राज्य माहिती आयोग, नाशिक/ पुणे/कोंकण खंडपिठ 

उपसचिव, अंदाज समिती अध्यक्ष यांचे कार्यालय, संसद भवन, नवी दिल्ली 
कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन.क्र.१४,१४-अ 
निवडनस्ती, कार्यासन क्र.१४-ब/संग्रहार्थ 


५५॥६४५ 


८00 2८, 
>> Se ee > << 


S 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


